वैयक्तिक लाभाच्या योजनापात्र लाभार्थ्यांपर्यंत 
पोहचविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आधार-२०२२/प्र.क्र.१५८/एसडी-१ 
चौथा मजला, विस्तार इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३० जून, २०२२ 
वाचा - 
१) केंद्र शासनाच्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांकः १-१/२०१९-(॥०/॥ 
(DBT), दिनांक २५.११.२०१९ 
२) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७/अर्थबळ,दिनांक ८.६.२०२२ 


प्रस्तावना - 

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, इतर मागास बहुजन 
कल्याण,अल्पसंख्यांक विकास, कौशल्य विकास व उद्योजकता, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये तसेच महिला व बालविकास या विभागांमार्फत पोषण आहार, विविध सवलती व 
वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. यास्तव, बालकांना तसेच समाजातील इतर वंचित घटकांना 
कल्याणकारी राज्याच्या विविध योजनांच्या मुख्य प्रवाहात राहता यावे व एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये म्हणून 
पोषण आहार, विविध सवलती व वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शी पद्धतीने पोहचविण्यासाठी वित्त 
विभागाने उपरोक्‍त वाचा-१ मधील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन उपाययोजना करण्याबाबतची बाब 
या विभागाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार, शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत दुर्बळ, वंचित 
घटकांकरिता २५% प्रवेश प्रक्रिया तसेच वैयक्तिक लाभाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविल्या जातात. विविध सवलती 
व वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शी पद्धतीने पोहचविण्यासाठी खालील प्रमाणे उपाययोजना 
करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला आहेः- 

१) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फ़त राबविल्या जाणा-या योजनांच्या सर्व लाभार्थ्यांचा योजना निहाय 
डेटाबेस तयार करून तो आधारशी संलग्नीकृत करण्यात यावा. सदर योजनांशी संबंधीत सर्व लाभार्थ्याची 
नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया डिसेंबर, २०२२ अखेरपर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य राहील. सदर 
योजनांशी संबंधीत सर्व लाभार्थी आधार कार्डशी जोडूनच दिनांक १.१.२०२३ पासून संबंधीत योजनांना निधी 
वितरीत करण्यात यावा. 

२) शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील सर्व विद्यार्थ्यांची नोंदणी व नियमित उपस्थिती यांबाबतची माहिती Web 
Based Application च्या माध्यमातून करावी व त्याचा Master Data Base अद्ययावत ठेवण्याची प्रक्रिया 
डिसेंबर, २०२२ अखेर पर्यंत करणे अनिवार्य राहील. 

३) प्रत्येक योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थ्यांचा आधार संलग्नित Master Data Base अद्ययावत ठेऊन 
प्रतिदिन उपस्थितीच्या नोंदीनुसार दिनांक १.१.२०२३ पासून संबंधीत योजनांसाठीचा निधी वितरीत करावा. 


शासन निर्णय 


क्रमांकः आधार-२०२२/प्र.क्र.१५८/एसडी-१ 


8) 


शिष्यवृत्तीसाठी पात्र कोणताही विद्यार्थी, लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी शिष्यवृत्तीशी संबंधीत प्रत्येक 
योजना आधारशी संलग्नीकृत करूनच दिनांक १.१.२०२३ पासून DBT मार्फ़त शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या 
खात्यात जमा करण्यात यावी. 

राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना आधारशी संलग्नीकृत करण्यासाठी नोव्हेंबर, 2022 पर्यंतचे नियोजन सोबत 
जोडलेल्या “प्रपत्र अ” अन्वये करावे. यापूर्वी लाभार्थी विद्यार्थ्यांची आधार संलग्नता झाली असल्यास केवळ 
तांत्रिक बाबींमुळे अवैध ठरलेल्या आधारच्या पडताळणीबाबतचे नियोजन सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र अ-१” 
अन्वये करावे. आधार संलग्निकृत करण्याची कार्यवाही पूर्ण झाली नसेल, sen जिल्ह्यांमध्ये कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक ३१.१२.२०२२ पर्यंत सर्व लाभार्थ्यांची आधारशी संलग्निकृत करण्याची कार्यवाही 
(नव्याने समाविष्ट होणारे लाभार्थी धरून) पूर्ण करण्यात यावी. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधीनस्त 
असलेल्या योजनांतील सर्व लाभार्थ्यांना आधारशी संलग्नीकृत करण्यासाठी नोव्हेंबर, २०२२ पर्यंतचे 
नियोजन सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र अ-२” अन्वये करावे. यासंदर्भातील कामाचे नियोजन “प्रपत्र क” नुसार 
करावे. 

“प्रपत्र अ” मध्ये असलेला यासंदर्भातील कालबद्ध कार्यक्रम तसेच “प्रपत्र ब” मध्ये असलेला मासिक प्रगती 
अहवाल योजनानिहाय स्वतंत्र तयार करणे आवश्‍यक राहील. 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्यामार्फत दर महिन्याच्या तीन तारखेला याबाबतचा आढावा 
घेण्यात येईल. यास्तव, मासिक प्रगती अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या तीन तारखेपर्यंत सोबत जोडलेल्या 
“प्रपत्र ब” प्रमाणे शासनास उपलब्ध करून द्यावा. डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सचिव, शालेय 
शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या मार्फ़त यासंदर्भातील अंतिम आढावा घेण्यात येईल. 


२. आधार अधिनियमातील तरतूदी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेडा, संदर्भ-१ मधील परिपत्रक तसेच 
याबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचना लक्षात घेऊन माहिती व तंत्रज्ञान आणि विधि व न्याय विभागाची 
सहमती घेऊन आधार कायद्याच्या कलम-७ अन्वये अध्यादेश निर्गमित करण्यात येईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtragov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून 


त्याचा संकेताक २०२२०६३०१२३५२९४५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by PRAMOD ॥8॥॥॥ PATIL 
2 R A M O D DN: CN = PRAMOD ABAUI PATIL, C = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 
A B AJ | 2 AT | |. EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.06.30 12:39:57 +05'30' 
(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आधार-२०२२/प्र.क्र.१५८/एसडी-१ 


२. मा. राज्यमंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
४. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा अभियान), चर्नी रोड, मुंबई 

६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. सर्व विभागीय उपसंचालक 

८. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) 

९. महालेखापाल,लेखा परीक्षा-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 

१०. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३. सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

१४. निवड नस्ती, कार्यासन एसडी-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. आधार-२०२९/प्र.क्र.९५८/एसडी-९, दिनांक ३०.६.२०२२ 


प्रपत्र 14 aq ! 


विद्यार्थी नोंदणीसाठी आधार संलग्निकृत करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम 


विभागाचे नाव:- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
योजनेचे नाव:- विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी 


राज्यातील आधार नोंदणीकृत विद्यार्थी संख्या :- १,८९,२७,६८४ (दिनांक ६.६.२०२२ पर्यंत) (४1९ मार्फ़त प्राप्त माहितीनुसार) 


लाभार्थ्याना आधारशी संलग्नीकृत करण्याचे उद्दिष्ट :- ५.५५ लाख/ महिना (जुले,२०२२ ते नोव्हेंबर, २०२२) 


j ह 'एकूण रकाना (३) पेको शिल्लक भाथ्यां धारशी संलग्नीकत करण्याचे उद्दिष्ट 
नाव =| लाभार्थ्यांची | मागील महिना अखेर । लाभार्थी 
संख्या आधार संलग्नीकृत | (३-४) 
झालेली लाभार्थी जून, , | ऑगस्ट, | सप्टेंबर, | ऑक्टोबर, | नोव्हेंबर, एकूण 
wee २०२२ | ९२०२२ | २०२२ | ९२०२२ | २०२२ | २०२२ | (६--७--७--८--९--९०--११) 
a २ 3 v & & | ७ | ८ ९ | go | ० | १९ | g १२ 
टिप: रकाना ५ व रकाना १२ मधील नमूद केलेली लाभार्थी संख्या एकच राहील. 
सचिवांची स्वाक्षरी - ------------------ 
दिनांक- सचिवांचे नाव -.. ------------------ 


शासन निर्णय क्र. आधार-२०२२/प्र.क्र.१५८/एसडी-९, दिनांक ३०.६.२०२२ 


प्रपत्र "अ-१" 


विद्यार्थ्याच्या आधार पडताळणीचा कालबद्ध कार्यक्रम (Aadhar Validation Program) 


विभागाचे नाव:- शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


योजनेचे नाव:- विद्यार्थ्यांची आधार वैधता पडताळणी 


राज्यातील अवैध आधार नोंदणीकृत विद्यार्थी संख्या :- २२,२९,५२८ (दिनांक ६.६.२०२२ पर्यंत) (NIC Ale प्राप्त माहितीनुसार) 


आधार पडताळणीचे उद्दिष्ट :- ४.५० लाख/ महिना (जुले, २०२२ ते नोव्हेंबर, २०२२) 


j हा 'एकूण रकाना (३) पैकी वैध आई भार्थ्यांच्या आधार पडताळणीचे उद्दिष्ट 
नाव =| आधारधारक | मागील महिना अखेर धारक 
लाभार्थ्यांची | वैध आधार लाभार्थी | शिल्लक 
at va लाभार्थी | जून, , | ऑगस्ट, | सप्टेंबर, | ऑक्टोबर, | नोव्हेंबर, एकूण 
(३-४) | २०२२ | २०२२ | २०१२२ | २०२२ | RR | VOR | (६३-७--७--८--९--१०--११) 
a २ 3 v & द | ७ | ८ ९ | go | ० | १९ | g १२ 
टिपः रकाना ५ आणि रकाना ९२ मधील नमूद केलेली लाभाथी संख्या एकच राहील. 
सचिवांची स्वाक्षरी - ------------------ 


दिनांक- 


सचिवांचे नाव - 


शासन निर्णय क्र. आधार-२०२२/प्र.क्र.१५८/एसडी-९, दिनांक ३०.६.२०२२ 


प्रपत्र "अ-२" 


आधार संलग्निकृत करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम (योजनानिहाय) 


विभागाचे नाव:- 
योजनेचे नाव:- 
j ह 'एकूण रकाना (३) पेको शिल्लक भाथ्यां धारशी संलग्नीकत करण्याचे उद्दिष्ट 
नाव =| लाभार्थ्यांची | मागील महिना अखेर । लाभार्थी 
संख्या आधार संलग्नीकृत | (३-४) 
झालेली लाभार्थी जून, , | ऑगस्ट, | सप्टेंबर, | ऑक्टोबर, | नोव्हेंबर, एकूण 
wet २०२२ | ९०२२ | २०२२ | ९२०२२ | २०२२ | २०२२ | (६--७--७--८--९--९०--११) 
eel २ 3 v & द्‌ | ७ | ८ ९ | go | ० ia g १२ 
टिपः: रकाना ५आणि रकाना ९२ मधील नमूद केलेली लाभार्थी संख्या एकच राहील. 
सचिवांची स्वाक्षरी - ------------------ 
दिनांक- सचिवांचे नाव -.. ------------------ 


शासन निर्णय क्र. आधार-२०२२/प्र.क्र.१५८/एसडी-९, दिनांक ३०.६.२०२२ 
प्रपत्र "gq" 


आधार संलग्न कार्यक्रम- मासिक प्रगती अहवाल 


विभागाचे नाव:- 

योजनेचे नाव:- 

j ह 'एकूण लाभार्थ्यांची | रकाना (३) पैकी म प्रपत्र अ मः योजनाप्रमाणे । या महिन्या अखेर आधार संलग्नीव | 

नाव संख्या महिना अखेर आधार चालू महिन्याचे करण्यासाठी शिल्लक लाभार्थी संख्या 
(चालू महिन्यात नव्याने | संलग्नीकृत झालेली [३-(४--६)] 
समाविष्ट झालेल्या लाभार्थी संख्या उदिष्ट | साल 
लाभार्थ्यांसह) 
Pe] २ ३ ¥v प द Pw 


टिपः रकाना & मध्ये दिलेल्या उद्दिष्टांमध्ये नव्याने समावेश झालेल्या लाभार्थ्यांचा समावेश आवश्यक असेल. 
सचिवांची स्वाक्षरी - ------------------ 


दिनांक- सचिवांचे नाव - 0 ------------------ 


शासन निर्णय क्र. आधार-२०२१९/प्र.क्र.१५८/एसडी-९, दिनांक ३०.६.२०२२ 


प्रपत्र १ 'क' t 


आधार संलग्निकृत करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यासाठी कामाचे स्वरूप व जबाबदार अधिकारी 


कि/कालाव€ ॥._ ee स्वरूप जबाबदार अधिकारी 
(पर्यंत) 
योजनेच्या एकूण लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या निश्‍चित करणे | गटशिक्षणाधिकारी | | 
एकूण लाभार्थी विद्यार्थ्यांपैको आपल्या गटातील आधार संलग्नीकृत लाभार्थी विद्यार्थी संख्या निश्‍चित करणे | ढ गटशिक्षणाधिकारी | 
एकूण लाभार्थी विद्यार्थ्यांपेफो आपल्या गटातील ज्या शाळांतील विदयार्थ्यांचे आधार कार्ड अद्याप तयार ea | 
करण्यात आलेले नाहीत अशा विदयार्थ्यांची शाळानिहाय माहिती शिक्षणाधिकारी यांना उपलब्ध करुन देणे. 
गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झ माहिती एकत्रित करून आधारकार्ड न काढल्या गेलेल्या शक्षणाधिकारी (प्रा्थमिक/माध्यमिक) 
बालकांची गावनिहाय यादी जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द करणे. 
१५ जुले, २०२२ क्यातील कोणत्या शाळेतील किती विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड कोणत्या दिनांकाला तयार करावयाचे याचे 
संसाधनानुसार (गावातील पोस्ट ऑफ़िस/ बँक/ आधार सेवा केंद्र अशा आधार नोंदणीची सुविधा उपलब्ध शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) 
असणा-या ठिकाणी) गावनिहाय नियोजन करणे. गटशिक्षणाधिकारी 
शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख आणि मुख्याध्यापक यांच्यासह केलेल्या नियोजनानुसार कार्याची दिशा EE शा 
निश्‍चित करणे. 
प्रत्येक महिन्याच्या | मुख्याध्यापकांनी शाळा स्तरावर शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती ब पालकांशी आधारचे महत्व विशद मुख्याध्यापक 
एक तारखेला । करून आपल्या गावात किती विद्यार्थ्यांना अजून आधारकार्ड देणे बाकी आहे याबाबत चर्चा करावी आणि 
कोणत्या दिवशी किती बाजता आधार कार्ड काढण्यात येईल याबाबतचे नियोजन पालक आणि बालकांना 
द्यावे. त्याचप्रमाणे आधारकार्ड तयार करण्याच्या नियोजनाची माहिती दिनांक, बार आणि वेळेसह दवंडी 
देऊन, लाऊडस्पीकरवर आणि शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालयात नोटीस लावून जाहीर करावी. 
प्रत्येक महिन्याच्या | मासिक प्रगती अहवाल “प्रपत्र ब” प्रमाणे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/मार्ध्यमिक) यांनी विभागीय उपसंचालक शक्षणाधिकारी, 
अड्डाबीस तारखेला । व शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक) यांना उपलब्ध करून द्यावा. विभागीय उपसंचालक 
प्रत्येक महिन्याच्या | मासिक प्रगती अहवाल “प्रपत्र ब” प्रमाणे शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक) यांनी शासनास उपलब्ध | शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक) 
तीस तारखेला । करून द्यावा. 


